RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 
Reg . No.MH /MR/ South -321 /2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
चार - ब 


भाग 


वर्ष ६, अंक ४५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ४४, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


- 


१३४ 


सोमवार , ऑक्टोबर ७, २०१३/ आश्विन १५, शके १९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१३ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

मोटार वाहन कर अधिनियम . 
क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र.क्र . ६९ / एल.बी.-३ /रस्ते-९अ.- महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा ६५ ) याच्या 
कलम २० ची पोट -कलमे ( १- अ ), (१- ब), (१- क ), ( १- ड ) आणि (१ - इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ” या योजनेतून पुणे 
जिल्ह्यातील पुणे- पौड राज्य मार्ग क्रमांक ६० किलोमीटर १२/२०० ते किलोमीटर ३३/००० व पिरंगुट -मुठा राज्यमार्ग क्रमांक ५७किलोमीटर २० / 
००० ते किलोमीटर ३१/००० या भागाची पुणे-पौड टोल रोड कंपनी लिमिटेड [ मे. एच . सी . सी . व एल. सी . सी . ( जे.व्ही.) यांची विशेष प्रयोजन 
संस्था ] यांनी स्वखर्चाने सुधारणा केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या , खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या 
मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक 
७ ऑक्टोबर २०१३ पासून ६ जानेवारी २०१४ पर्यंत पुणे- पौड रस्त्यावरील चांदणी चौकाजवळ किलोमीटर १३/१३० येथील पथकर शुल्क नाक्यावर 
पथकर शुल्क बसविण्यात यावा : 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


२ 


१ 


ट्रक्स , बसेस 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९ ३६ 
अनुसूची 

पथकर शुल्काचे 

प्रति फेरीचे दर (रुपये ) 
अनुक्रमांक वाहनाचा प्रकार 

७ ऑक्टोबर २०१३ ते 

६ जानेवारी २०१४ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
स्कुटर, मोटार सायकल , ट्रॅक्टर , रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर , चालक वगळून तीन आसनी ऑटोरिक्षा. पथकर शुल्क नाही. 
२ मोटार वाहन अधिनियम, १ ९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५९ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने, 
( अ) मोटार कार , जीप ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमता असलेली वाहने ) जसे टाटा सुमो, कमांडर , २०.०० 

ट्रॅक्स, सहा आसनी ऑटोरिक्षा (टमटम ), इ. 
( ब ) मिनी बस किंवा इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त व २० प्रवासी क्षमतेपर्यंतची वाहने ) ३०.०० 
आणि अनुक्रमांक १, ३ व ४ मध्ये नमूद 

केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने . 
३ 
मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व उपरोक्त 

६०.०० 
अनुक्रमांक ३ मध्ये 

नमूद केलेले 

ट्रक वगळून माल वाहतूक व प्रवासी वाहतूक करणारी अवजड 
वाहने जसे – ट्रक - ट्रेलर, दोनपेक्षा अधिक आसांची वाहने इत्यादी . 
१. खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात यावी : 

( १ ) महत्त्वाचे/ अतिमहत्त्वाचे व्यक्ती जसे – भारताचे राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व तत्सम ज्या वाहनांना लाल / पिवळा दिवा 
असलेली वाहने . 

( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य व महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य. 
( ४ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ५ ) केंद्र व राज्य शासनाची शासकीय वाहने . 
( ६ ) पोलीस वाहने. 
( ७ ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका . 
( ९ ) शववाहिका . 
( १० ) टपाल व तार खात्याची वाहने . 

पथकर दराचा फलक पथकर शुल्क नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी 
पथकर शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

३ . या प्रयोजनाकरिता पुणे-पौड रस्त्यावरील वर नमूद केलेल्या पथकर शुल्क नाक्यावर वर नमूद केलेल्या कालावधीकरिता पथकर 
शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क पुणे-पौड टोल रोड कंपनी लिमिटेड यांना प्रदान करण्यात आला 
आहे. 
टीप . – पथकराच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे देण्यात येईल जसे : 

( अ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( ब ) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 

( क ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट व 
अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 

मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील. 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०१५/ पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


३ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th October 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 

No. PSP . 2004 /CR -69 /LB - 3/Road - 9A . - In exercise of the powers conferred by sub -sections (1- A ), 
( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), 
and of all other powers enabling it in that behalf, the Government ofMaharashtra hereby declares 
that the toll fee shall be levied on the classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the 
Schedule appended hereto , and on the trailers drawn by such motor vehicles, passing through 
Pune-Paud Road , State Highway Number 60 , from Kilometer 12/200 to Kilometer 33/000 and 
Pirangut-Mutha Road , State Highway Number 57 from Kilometer 20/000 to Kilometer 31/000 in 
Mulshi Taluka, Pune Districrt, improved under the “ Build , Operate and Transfer (BOT) Scheme” 
by Pune - Paud Toll Road Company Limited [ S.P.V. ( Special Purpose Vehicle ) of M /s . H.C.C. and 
M / s. L.C.C. ( Joint Venture), at their expenses, at the rates specified against each of the said motor 
vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule , during the period commencing from the 7th October 
2013 and ending on the 6th January 2014 , at the toll fee collection centre constructed in Kilometer 
13/130 , near Chandani Chowk , on Pune-Paud Road. 


Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Serial 
No. 


Rate of Toll fee per trip 

(in Rupees) 
7th October 2013 

to 
6th January 2014 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Nil 


Scooter, Motor Cycle , Moped or any other Two Wheeler , Tractor 

and Tractor with unladen trolley, Auto- Rickshaw having carriage 

capacity upto three persons, excluding driver. 
2 Light Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 

(59 of 1988 ), — 
( a ) Car , Jeep (having carriage capacity upto twelve passengers, 

excluding driver ) such as Tata Sumo, Commander, Trax , Six 

seater Auto -Rickshow ( Tum - Tum ) etc.; 
( 6 ) Mini Bus or any other similar vehicles (having carriage 

capacity of more than twelve and upto twenty passengers 
excluding driver ) and goods carriage vehicles , which are not 
included in entries at serial numbers 1 , 3 and 4 . 


20.00 


30.00 


3 Trucks , Buses. 


55.00 


60.00 


4 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as defined 

in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) , such as Truck , 
Trailers , Multi- axle vehicles , etc., except vehicles covered by 
entries at serial number 3 above. 


भाग चार ब -१ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९ ३६ 


1. The following types of motor vehicles are exempted from payment of toll fee , namely : 
(i ) All vehicles having red or yellow lamp carrying VIP or VVIP personnel like Governor , 

President of India , etc. 
(ii ) Vehicles in which sitting Members of Parliament,Maharashtra Legislative Assembly 

and Maharashtra Legislative Council are travelling . 
( iii) Vehicles carrying Ex-Member of Parliament and Ex-Member of Maharashtra 

Legislative Assembly /Maharashtra Legislative Council. 
( iv ) Defence vehicles . 
( U ) Central and State Government vehicles . 
( vi) Police vehicles . 
( vii) Fire fighting vehicles. 
( viii ) Ambulances . 
( ix ) Hearses . 

( x ) Vehicles of Post and Telegraph Department. 
2. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of the toll fee collection centre . A Computerised receipt shall be passed on each and 
every occasion of recovery of toll fee . 

3. For the purpose of this notification , Pune- Paud Toll Road Company Limited , is authorized 
to collect and retain the amount of toll fee , at the above -mentioned toll fee collection centre for 
the above-mentioned period . 
Note. — Concessions in rates of toll fee are as given below , namely : 

(a ) 10 per cent. concession will be given to the purchaser of a booklet containing 50 coupons 

in advance . 
(6 ) 20 per cent . concession will be given to the purchaser of a booklet containing 100 

coupons in advance . 
(c ) For frequently travelling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times 

of their respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass will be 

valid upto 24-00 hours for the day of issuing the pass . 
(d ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ /पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


५ 


. 


१३५ 


सोमवार , ऑक्टोबर ७, २०१३ / आश्विन १५ , शके १ ९३५ 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१३ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम , २०११. 

क्र . आरईएल २०१२ / प्र. क्र . ११७/ ऊर्जा- १.- ज्याआर्थी, विद्युत अधिनियम , २००३ (२००३ चा ३६ ) खालील परवानेधारक, मे . रिलायन्स 
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांचेकडून होणारा वीज पुरवठा, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम , २०११ च्या अधिनियम ( महा. २०११ चा १२ ) 
( या नंतर ज्यास सदर , २०११ अधिनियम ” असे संबोधण्यात आले आहे .) कलम २ च्या खंड ( ए) च्या उप खंड ( २) च्या अर्थानुसार 
अत्यावश्यक सेवा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप कलम (१ ) व ( ३ ) यासह कलम २ च्या खंड ( अ ) च्या उप खंड ( दोन ) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित केलेल्या शासन आदेश उद्योग, ऊर्जा व कामगार निभाग क्र . आरईएल-२०१२ / 
प्र.क्र .११७ /ऊर्जा-१, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ द्वारे ( महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग ४ -ब, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाले.) 
महाराष्ट्र शासनानेदिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ पासून सदर अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध केला आहे. तसेच समक्रमांकित अधिसूचना 
दिनांक २३ एप्रिल २०१३ अन्वये सदर मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदर अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास केलेल्या प्रतिबंधाचा कालावधी पुढे सहा महिन्यांनी वाढविणे सार्वजनिक 
हितास्तव आवश्यक आहे , अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे . 

त्याअर्थी आता, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप कलम ( ३ ) यासह कलम ( २ ) च्या खंड ( अ) च्या उप खंड ( २) अन्वयेदिलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त परवानेधारकाच्या वीज पुरवठ्याच्या आस्थापनेमध्ये संप करण्यास केलेल्या प्रतिबंधाच्या 
कालावधीपुढे सहा महिन्यांनी वाढवित आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आ . भ. रामटेके , 
शासनाचे उप सचिव . 


E 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९३६ 


INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th October 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2011. 

No. REL . 2012 /CR - 117 /NRG - 1. – Whereas, the supply of Electricity by the Reliance 
Infrastructure Limited , a licensee under the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003), is an essential 
service within the meaning of sub -clause ( ii ) of clause (a ) of section 2 of the Maharashtra Essential 
Services Act , 2011 (Mah . XII of 2011 ) hereinafter referred to as the said Act ” ) . 

And whereas, by Government Notification , Industries, Energy and Labour Department 
No. REL . 2012 /CR - 117 /NRG - 1, dated 31st August 2012 published in the Maharashtra Government 
Gazette , Part IV - B , dated 31st August 2012 issued in exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1 ) and ( 3 ) of section 4 read with sub - clause ( ii) of clause (a ) of section 2 of the said Act , the 
Government of Maharashtra prohibited the strike in the said establishment of the said essential 
service from the date of the publication in the Maharashtra Government Gazette . 

And whereas , as provided by sub -section ( 3 ) of section 4 of the said Act , the said order shall 
remain in force for a period of six months. 

And whereas, by Government Notification , Industries, Energy and Labour Departments No. 
REL - 2012 /CR - 117 /NRG - 1 , dated 23rd April 2013 Government has extended the period of 
prohibition of strike in the said establishment for the six months . 

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that in the public interest it is 
necessary to extend the period of prohibition of strike in the establishment of supply of electricity 
of the said licensee , for a further period of six months ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3) of section 4 read with 
sub clause ( ii ) of clause ( a ) of section 2 of the said Act , the Government of Maharashtra hereby 
extends the period of prohibition of strike in regard to the establishment of supply of electricity 
of in the said licensee for the period of six months. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. B. RAMTEKE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ-१, शके १ ९ ३६ 


७ 


१३६ 


मंगळवार , ऑक्टोबर ८ , २०१३ / आश्विन १६ , शके १ ९ ३५ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१३ 


अधिसूचना 


१ . 


" 


२ . 


“ 


" 


३ . 


महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९ ६५ . 

क्रमांक एसएससी-२०१२ / (११२/१२) /उमाशि-२.-महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, १ ९ ६५ (१ ९ ६५ चा महा . 
४१) याचे कलम ३६ तसेच ३७ चे पोट -कलम ( २) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र राज्य माध्यामिक आणि 
उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी विचारविनिमय केल्यानंतर , महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे विनियम , १ ९ ७७ यामध्ये , 
याद्वारे पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, 

या विनियमांस महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे ( सुधारणा) विनियम, २०१३ असे म्हणता येईल . 
महाराष्ट्र 

माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे विनियम , १९ ७७ विनियम ५ ९ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य विनियम 
असा करण्यात आला आहे ) याच्या पोट-नियम ( ४ ) ला खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येईल : 

( ४ ) ऑक्टोबर, २०१० मध्ये प्रविष्ट झालेल्या व त्यापुढील आयोजित होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांची संपादणूक सुधारित विनियम ५६, ५८ आणि ५ ९ या विनियमाप्रमाणे सर्वोत्तम पाच निकषानुसार निश्चित करण्यात येईल . 
मुख्य नियमातील विनियम ७९ च्या पोट-नियम ( ६ अ) व ( ६ ब ) ला खालीलप्रमाणे 

सुधारणा करण्यात येतील : 
६ ( अ ) भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र ( आय.सी.एस.ई. ) परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आणि ज्यांना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि 
उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रथम वर्षात प्रवेश घ्यावयाचा आहे अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतेवेळी पुढीलप्रमाणे 
कोणताही एक पर्याय निवडणे बंधनकारक राहील : 

पर्याय - १.- आय.सी.एस.ई. ची भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र माध्यमिक आणि 
उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रथम वर्षातील प्रवेशासाठी “ सर्वोत्तम पाच " च्या निकषाचा पर्याय 
( जसा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या, माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेस प्रविष्ट विद्यार्थ्यांना त्यांच्या 
गुणांची संपादणूक करण्यास लागू केला आहे) लावता येईल . आय.सी.एस.ई. च्या विद्यार्थांनी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी 
या पर्यायाची निवड केल्यावर सर्वोत्तम पाच चा निकष ( आय.सी.एस.ई. च्या अभ्यासक्रमानुसार ) फक्त गट १ व २ मधील विषयांसाठी मर्यादित 
राहील. गट ३ मधील विषयांसाठी हा पर्याय लागू होणार नाही . 

जर आय.सी.एस.ई. च्या विद्यार्थांना गट ३ अंतर्गत सर्व सात विषयांच्या सरासरी गुणांचा पर्याय घेऊन प्रथम वर्षासाठी 
प्रवेश घ्यावयाचा असेल तर त्याला सर्वोत्तम पाचचा निकष लावला जाणार नाही. अशा प्रकरणी त्याच्या शेकडा गुणांची गणना सर्व सात 
विषयांच्या सरासरी गुणांच्या आधारे केली जाईल . 

६( ब ) उपरोक्त प्रर्याय १ किंवा पर्याय २ घेणारे विद्यार्थी मंडळाशी संलग्न असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रथम वर्षात प्रवेश 
देण्यास पात्र समजले जातील . " 


पर्याय - २. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश ठुबे , 
शासनाचे सहसचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९३६ 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Mantralaya Annexe Building , Mumbai 400 032 , dated the 8th October 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARDS Act, 1965 . 

No. SSC - 2012 /( 112/12 ) /HSE-2.— In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 
37 read with section 36 of the Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Boards 
Act, 1965 (Mah . XLI of 1965 ), the Government of Maharashtra , after consultation with the 
Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education , is hereby amends the 
Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Boards Regulations, 1977 as follows, 
namely : 

1. These regulations may be called the Maharashtra Secondary and Higher Secondary 
Education Boards (Amendment) Regulations, 2013 . 

2. In regulation 59 of the Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Boards 
Regulations, 1977 (hereinafter referred to as the “ the principle Regulations " ), for clause (4 ), the 
following clause shall be substituted , namely : 

“ (4 ) The performance of the candidates who appeared for the Secondary School Certificate 
Examination held in October, 2010 and those appearing for subsequent examination , shall be 
evaluated in accordance with the Best Five Criteria , contained in regulation 56 , 58 and 59.” 

3. In regulation 79 of the principle Regulations, for clauses (6A ) and (6B ), the following 
clauses shall be substituted , namely : 

" (6A ) The candidates who have passed the Indian Certificate of Secondary Education 
( I.C.S.E.) Examination and who are desirous of seeking admission to the First Year of Junior 
College affiliated to the State Board shall be entitled to exercise any of the following options 
for being admitted , namely : 

Option 1. — The Best Five Criteria (as applicable to the students appearing for the 
Secondary School Certificate Examination of the State Board for evaluating their performance 
for the Secondary School Certificate Examination ) shall be made applicable to the students 
passing the Indian Certificate of Secondary Education Examination , if such students exercise 
of the option of applicability of Best Five Criteria for their admission to the First Year Junior 
College affiliated to the State Board. The Best Five Criteria upon the exercise of this option 
by the Indian Certificate of Secondary Education candidate for admission to First Year Junior 
College shall be restricted to the subjects in Group I and II only (as per the Indian Certificate 
of Secondary Education curriculum ) and not to Group III subjects . 

Option II . - If a student of Indian Certificate of Secondary Education seeking admission 
to First Year Junior College desires to take the advantage of Group III subjects, he shall 
have an option to proceed on the basis of average of all the seven subjects without applying 
the Best Five Criteria . In such a case, upon exercise of such option , his percentage shall be 
calculated by arriving at the average of all the seven subjects. 

6 ( B ) The Students availing above Option I or Option II shall be eligible for admission to 
the First Year of Junior college affiliated to the Board .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH THUBE , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ /पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


९ 


१३७ 


सोमवार , ऑक्टोबर १४ , २०१३ / अश्विन २२, शके १ ९ ३५ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ आणि नियम, १ ९ ६७ . 

क्रमांक कृबास. ०८१२ / प्र.क्र .३०० / ११- स. - ज्याअर्थी, सहकार कायद्यात ९ ७ वी घटना दुरुस्तीचा अंतर्भाव झाला असल्याने त्याचा बाजार 
समित्यांवर होणारा परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक राहणार आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे 
ढकलणे क्रमप्राप्त झाले असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ मधील कलम १४ ( ३ ) ( ए) च्या तरतुदीनुसार टंचाई, 
दुष्काळ, पूर , आग किंवा इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती, पावसाळा यामुळे किंवा राज्य विधानमंडळाचाकिंवा संसदेचा किंवा एखाद्या स्थानिक 
प्राधिकरणाचा कोणताही निवडणूक कार्यक्रम आणि कोणत्याही बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम एकाच वेळी आल्यामुळे, किंवा राज्य 
शासनाच्या मते विशेष असेल अशा इतर कारणांमुळे लोकहितास्तव कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार राज्य 
शासनास आहेत. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ मधील कलम १४ ( ३ )(ए ) च्या तरतुदीअन्वये प्राप्त 
अधिकारांनुसार महाराष्ट्र शासन असे आदेश देत आहे की , 

राज्यातील ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांसंदर्भात मा . उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासंदर्भात निश्चित 
असे आदेश दिलेले आहेत अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या वगळून ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकांच्या 
बाबतीत नामनिर्देशनाचा टप्पा अद्यापि सुरू झालेला नाही, अशा सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळांच्या निवडणुका या 
अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ना . ल . तडोसे, 
शासनाचे सह सचिव . 


भाग चार ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९३६ 


. 


. 


१३८ 


सोमवार , ऑक्टोबर १४ , २०१३ / अश्विन २२ , शके १ ९ ३५ 


~ 


गृह 

विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम . 

क्रमांक एमआयएस . ०५१३ /प्र. क्र . २४२/ राऊशु-३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की , महाराष्ट्र बिअर व वाईन निर्मिती 
नियम , १९ ६६ यामध्ये आणखी सुधारणा करून ते तात्काळ अंमलात आणावे आणि म्हणून , महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमाच्या (१९ ४ ९ चा 
२५ ) कलम १४३ च्या पोट -कलम ( ३ ) च्या परंतुकाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम पूर्वप्रसिद्धीशिवाय करण्यात यावेत . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम (१९ ४ ९ चा २५ ) कलम १४३ च्या पोट - कलम ( २ ) मधील खंड ( ब) तसेच 
पोट -कलम (३ ) चे परंतुक याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , महाराष्ट्र बिअर व वाईन निर्मिती नियम, १९ ६६ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम 
करीत आहे , ते असे : 

या नियमांना, महाराष्ट्र बिअर व वाईन निर्मिती ( सुधारणा) नियम , २०१३ असे संबोधण्यात यावे . 
२ . महाराष्ट्र बिअर व वाईन निर्मिती नियम, १९ ६६ च्या नियम ११ मधील उप नियम (५ ) मध्ये “ नवीन ” या शब्दानंतर “किंवा 
पुनर्वापरातील ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात यावा. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


१ . 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव . 


HOME DEPARTMENT 
MadamCama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 11th October 2013 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 

No. MIS . 0513 /C.R . 242/EXC - 3.— Whereas, the Government of Maharashtra considers that 
the following rules further to amend the Maharashtra Manufacture of Beer and Wine Rules , 1966 , 
should be brought into force at once , and therefore , the rules should be made without previous 
publication as provided by the proviso to sub - section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra 
Prohibition Act (XXV of 1949) . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 2 ) read with 
proviso to sub -section (3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949 ), and all 
other powers enabling in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following 
rules further to amend the Maharashtra Manufacture of Beer and Wine Rules , 1966 , as 
follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Manufacture of Beer and Wine (Amendment ) 
Rules , 2013. 

2. In rule 11 of the Maharashtra Manufacture of Beer and Wine Rules , 1966 , in sub - rule (5 ), 
after the word “ new ” the words “ or recycled " shall be inserted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०१५/ पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


११ 


१३ ९ 


शुक्रवार , ऑक्टोबर १८ , २०१३/ अश्विन २६, शके १ ९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ . 

क्रमांक सेप्रनि २०१२/ प्र.क्र . २१५ / गृनिभू. - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ (१ ९ ७७ चा महा .२८ ) याच्या कलम १८४ 
च्या पोट-कलम ( २) चा खंड (१ ) आणि कलम १९ चे पोट- कलम ( ५ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा, तसेच त्याबाबतीत समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून शासनाने करण्याचे प्रस्तावीत केलेल्या, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अभियांत्रिकी 
सेवांतील शाखा अभियंता या पदावरील सेवाप्रवेश विनियमित करणाऱ्या नियमांचा पुढील मसुदा , उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या पोट -कलम 
( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी या द्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, 
आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की , उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल. 

उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती वा सूचना प्रधान सचिव ( गृहनिर्माण ), गृहनिर्माण विभाग, मादाम 
कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांक रोजी किंवा त्यापूर्वी येतील त्यावर शासन विचार करील. 


. 


२ . 


नियमांचा मसूदा 


१ . 


२ . 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६. 

क्रमांक सेप्रनि २०१२/ प्र.क्र . २१५ / गृनिभू. — महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १ ९ ७६ ( १ ९७७ चा महा.२८ ) यांच्या कलम 
१८४ च्या पोट -कलम (२) च्या खंड ( एक ) आणि कलम १९ च्या पोट -कलम ( ५) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत 
समर्थ करणाऱ्या सर्व इतर अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अभियांत्रिकी 
संवर्गातील शाखा अभियंता या पदावरील सेवाप्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे : 

या नियमांना, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण शाखा अभियंता ( सेवाप्रवेश) नियम, २०१३ असे म्हणावे. 

या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( अ) “ प्राधिकरण ” याचा अर्थ महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा. २८) याच्या कलम ३ अन्वये 
घटित करण्यात आलेले, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण असा आहे ; 

( ब) “पदवी ” याचा अर्थ कोणत्याही सांविधिक विद्यापीठाची पदवी असा आहे 
( क ) “पदविका ” म्हणजे शासनान मान्यता दिलेल्या संस्थेची पदविका ; 
( ड ) “ शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे . 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील अभियंता संवर्गातील सेवा गट ब मधील शाखा अभियंता 
या पदावरील पदोन्नतीने होणाऱ्या नेमणुका खालील पात्रता धारण करणाऱ्या कनिष्ठ अभियंत्यांमधून ज्येष्ठता व योग्यता या तत्वावर करण्यात 


३ . 


येईल : 


( अ ) शासन मान्य विद्यापीठाची स्थापत्य किंवा विद्युत अभियांत्रिकीमधील ३ वर्षे पदविका किंवा महाराष्ट्र शासनाने तिच्याशी समकक्ष 
म्हणून मान्यता दिलेली अर्हता धारण करणारी व विभागात नियमित आस्थापनेवर ५ वर्षांची कनिष्ठ अभियंता म्हणून अखंड सेवा केलेली 
व्यक्ती ; किंवा 

( ब ) शासन मान्य विद्यापीठाची स्थापत्य किंवा विद्युत अभियांत्रिकीमधील २ वर्षे पदविका किंवा महाराष्ट्र शासनाने तिच्याशी समकक्ष 
म्हणून मान्यता दिलेली अर्हता धारण करणारी व विभागात नियमित आस्थापनेवर ७ वर्षांची कनिष्ठ अभियंता म्हणून अखंड सेवा केलेली 


व्यक्ती ; 


भाग चार ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९ ३६ 


( क ) वरील अ व ब मधील अर्हता धारण करीत नसेल परंतु विभागामध्ये कनिष्ठ अभियंता म्हणून नियमित आस्थापनेवर १० 
वर्षांची अखंड सेवा धारण करणारी व्यक्ती . 


४ . 


शाखा अभियंता गट ब या पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या उपरोक्त नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या व्यक्तीस नियमानुसार 
विभागीय परीक्षा आणि मराठी व हिंदी परीक्षा जर ती व्यक्ती आधीच या परीक्षा उत्तीर्ण नसेल तर अथवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली 
नसेल तर उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल . 

५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने प्राधिकरणाने वेळोवेळी विहित केलेले, संगणक हाताळणीबाबतचे 
प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल . 


६ . नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्ती, महाराष्ट्र राज्यातील, प्राधिकरणाच्या कोणत्याही कार्यालयात तिची 
बदली केली जाण्यास पात्र असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०१५/ पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


१३ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 18th October 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT , 1976 . 

No. Seprani. 2012 /C.R . 215 /GNB.— The following draft of rules regulating the recruitment to 
the post of Sectional Engineer in the Engineering Services of the Maharashtra Housing and Area 
Development Authority, which the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of 
the powers conferred by clause ( 1 ) of sub -section ( 2 ) of section 184 read with sub -section ( 5 ) of 
section 19 of the Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah . XXVIII of 1977 ) 
and all other powers enabling it in that behalf , is hereby published as required by sub -section ( 3 ) 
of section 184 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby ; and notice 
is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of 
Maharashtra on or after the 18th day of November 2013 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary , Housing 
Department, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , from 
any person with respect to the said draft on or before the aforesaid date , will be considered by the 
Government . 


DRAFT RULES 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT Act, 1976 . 

No. Seprani. 2012 /C.R . 215 /GNB.— In exercise of the powers conferred by clause ( 1) of 
sub - section (2 ) of section 184 read with sub -section (5 ) of section 19 of the Maharashtra Housing 
and Area Development Act , 1976 (Mah . XXVIII of 1977 ) and of all other powers enabling it in that 
behalf , the Government of Maharastra hereby makes the following rules regulating the recruitment 
to the post of Sectional Engineer in the Engineering Services of the Maharashtra Housing and 
Area Development Authority , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Housing and Area Development Authority , 
Sectional Engineer in the Engineering Services (Recruitment ) Rules , 2013 . 
2. In these rules , unless the context requires otherwise, 

( a ) “ Authority ” means the Maharashtra Housing and Area Development Authority 
established under section 3 of the Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah . 
XXVIII of 1977) ; 

(6 ) “ degree ” means a degree of any statutory University ; 
(c ) “ diploma ” means a diploma conferred by Government approved institutions ; 

( d ) “ Government ” means the Government of Maharashtra . 
3. Appointment to the post of Sectional Engineer in the Engineering Services of the Authority , 
shall be made by promotion from the suitable persons holding the post in the Junior Engineer 
Cadre on the basis of seniority and having the following qualifications, namely : 

(a ) a three years degree course in Civil or Electrical Engineering of any recognized university 
or any other qualification equivalent thereto, with five years experience of regular service in the 
cadre of Junior Engineer ; or 

(6 ) a two years diploma course in Civil or Electrical Engineering of any recognized university 
or any other qualification equivalent thereto , with seven years experience of regular service in 
the cadre of Junior Engineer ; or 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९ ३६ 


(c ) a candidate not having qualifications as mentioned in (a ) or (b ) above , but having ten years 
experience of regular service in the cadre of Junior Engineer . 

4. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass the 
Departmental Examination and Examination in Hindi and Marathi language according to the rules 
made by the Authority in that behalf, unless he has already passed , or has been exempted from 
passing these examinations. 

5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to possess a 
“ Certificate in Computer Operation ” prescribed by the Authority, from time to time. 

6. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra in the office of the Authority . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 
Joint Secretary to Government. 


१५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५/ पौष २५ माघ-१, शके १९ ३६ 

गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम , १ ९ ७६. 

क्रमांक सेप्रनि . २०१२ / प्र.क्र . २१५/ गृनिभू. - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९ ७६ (१ ९ ७७ चा महा. २८ ) याच्या कलम 
१८४ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड (१ ) आणि कलम १९ चे पोट -कलम (५ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा, तसेच त्याबाबतीत 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून शासनाने करण्याचे प्रस्तावीत केलेल्या, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या 
अभियांत्रीकी सेवांतील कनिष्ठ अभियंता या पदावरील सेवाप्रवेश विनियमित करणाऱ्या नियमांचा पुढील मसुदा, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८४ 
च्या पोट- कलम ( ३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे , आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की , उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात 
घेण्यात येईल. 

उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्रधान सचिव (गृहनिर्माण ), गृहनिर्माण विभाग, मादाम 
कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांका रोजी किंवा त्यापूर्वी येतील, त्यांवर शासन विचार करील. 


२ . 


नियमांचा मसूदा 


•• 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९ ७६ . 

क्रमांक सेप्रनि . २०१२/ प्र.क्र . २१५ / गृनिभू. - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९ ७६ ( १९ ७७ चा महा .२८ ) याच्या कलम 
१८४ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( एक ) आणि कलम १९ च्या पोट - कलम (५ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा, तसेच त्यासंदर्भात 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि अंमलात असलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश वा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अभियांत्रिकी सेवांतील कनिष्ठ अभियंता या पदावरील सेवाप्रवेश विनियमित 
करणारे पुढील नियम करीत आहे : 

या नियमांना, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभियांत्रिकी सेवांतील कनिष्ठ अभियंता ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१३ असे 
म्हणावे . 
( २ ) या नियमामध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 

( अ ) “ प्राधिकरण ” याचा अर्थ महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ (१ ९ ७७ चा महा. २८ ) याच्या कलम ३ अन्वये 
घटित करण्यात आलेले , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण असा आहे ; 

( ब ) “ पदवी ” याचा अर्थ कोणत्याही सांविधिक विद्यापीठाची पदवी असा आहे 

( क ) “ शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे . 
३ . प्राधिकरणाच्या अभियांत्रिकी सेवांतील कनिष्ठ अभियंता या पदावरील नियुक्ती एकतर 

( अ ) तांत्रिक सहायक / स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक हे पद धारण करणाऱ्या व्यक्तींमधून योग्यतेच्या अधीनतेने , ज्येष्ठेतेच्या 
आधारे योग्य व्यक्तीला पदोन्नती देऊन करण्यात येईल, 

( एक ) स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील प्रमाणपत्र, अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील त्याच्याशी समतुल्य अशी अर्हता 
धारण करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत पाच वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतकी नियमित सेवा झालेल्या ; आणि 

( दोन ) इतर व्यक्तींच्या बाबतीत बारा वर्षे इतकी नियमित सेवा झालेल्या . 
( ब ) ज्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल असे , 

( एक ) जे उमेदवार आगोदरच शासनाच्या सेवेत असतील आणि ज्यांचे वय ३३ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल 

परंतु , अनुसूचित जाती , बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , निराधिसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विशेष 
मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास वर्ग यांमधील उमेदवारांच्या बाबतीत वयोमर्यादा पाच वर्षांनी शिथील करण्यात येईल , 
( दोन ) जे उमेदवार , 

( १) स्थापत्य, विद्युत यांत्रिकी किंवा स्वयंचलित अभियांत्रिकी यामधील पदवी धारण करीत असतील आणि ती पदवी 
संपादन केल्यानंतर त्यांना एक वर्षापेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीचा अनुभव असेल, किंवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९ ३६ 


.. 


( २) एखाद्या शासन मान्यताप्राप्त संस्थेची स्थापत्य अभियांत्रिकी, स्थापत्य , विद्युत, यंत्र किंवा स्वंयचलित अभियांत्रिकी 
यामधील पदविका धारण करीत असतील आणि ती पदविका संपादन केल्यानंतर त्यांना, विशेष पसंतीने स्थापत्य अभियांत्रिकी 
या क्षेत्रातील, दोन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीचा अनुभव असेल : 

परंतु, असामान्य अर्हता वा अनुभव किंवा दोन्हीही धारण करणाऱ्या उमेदवाराच्या बाबतीत निवड प्राधिकाऱ्याच्या 
शिफारशीवरून वयोमर्यादा किंवा अनुभवाचा कालावधी शिथील करता येईल : 

परंतु, आणखी असे की , असामान्य अर्हता वा अनुभव किंवा दोन्हीही धारण करणाऱ्या उमदवारांस प्राधान्य दिले जाईल . 
नियम ३ च्या खंड ( ब ) च्या उप खंड ( दोन ) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , निवडीच्या कोणत्याही टप्यावर जर अनुसूचित 
जाती , बौध्द धर्मांतरीत अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती, निराधिसूचित जमाती किंवा भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्ग या मधील 
उमेदवारांकरिता राखून ठेवलेली रिक्त पदे भरण्यासाठी , आवश्यक अनुभव असलेले उमेदवार पुरेशा संख्येत उपलब्ध नाहीत, असे निवड 
प्राधिकाऱ्याचे मत झाले तर , त्या निवड प्राधिकाऱ्यास , अशा निवडीच्याबाबतीत , अनुभावाच्या कालावधीची आवश्यकता शिथील करता येईल 
आणि असे रिक्त पद भरण्याकरिता त्या जातीतील किंवा जमातीतील योग्य उमेदवाराची निवड करता येईल . 


४ . 


६ . 


या पदावर पदोन्नतीद्वारे आणि नामनिर्देशनाद्वारे कारावयाची नियुक्ती ही, पुढील प्रमाणात करण्यात येईल : 
( अ) पदोन्नतीद्वारे नियुक्तीकरीता, १० टक्के ,-तांत्रिक सहायक / स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक १० टक्के ( त्यांच्या संबंधित ट्रेडमधून ). 

( ब ) नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्तीकरिता , ९० टक्के , यांपैकी २५ टक्के व ७५ टक्के हे अनुक्रमे पदवीधारकांसाठी व पदविकाधारकांसाठी 
असेल : 

परंतु, प्राधिकरणाच्या मते जर सेवेच्या निकडीअनुसार तसे करणे आवश्यक असेल तर , त्यास, शासनाच्या पूर्वमान्यतेने, गरजेचे 
असेल तेव्हा, या पदावर पदोन्नतीद्वारे किंवा नामनिर्देशिनाद्वारे भरती करण्याकरिता, उपरोक्त प्रमाण शिथिल करून नियुक्ती करता येईल . 

जे पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता सेवेत असताना पदवी प्राप्त करतील, त्यांच्या पदवी प्राप्त करण्यापूर्वीच्या मूल सेवेच्या ३/८ 
सेवेचा कालावधी गृहीत धरण्यात येऊन, परिगणित केलेल्या कालावधीनुसार येणारा दिनांक मानीव दिनांक म्हणून देण्यात येईल आणि त्या 
अभियंत्याचे, कनिष्ठ अभियंता ( पदविका धारक ) ह्या ज्येष्ठता सूचीतील नांव कमी करून पदवीधारक कनिष्ठ अभियंत्याच्या ज्येष्ठता सूचीत 
समाविष्ट करण्यात येईल. परंतु , ३/८ सेवेचा लाभ द्यावयाच्या अभियंत्याना ३/८ सेवेचा लाभ हा , पदविकाधारक यांच्यासाठी असलेल्या अनुमाने 
७५ टक्के प्रमाणामधील १० टक्के प्रमाणाच्या अधिन राहून आणि बिंदु नामावलीमध्ये विहीत केलेल्या आरक्षण प्रमाणाच्या अनुषंगाने पदांच्या 
उपलब्धतेनुसार अनुज्ञेय राहील. 

नामनिर्देशनाद्वारे ( सरळभर्तीने) नेमणूक केलेले पदवीधर कनिष्ठ अभियंता व सेवेत असताना बी.ई. किंवा ओ.एम.आय.ई. ही पदवी प्राप्त 
करणाऱ्या अभियंत्यास सहायक अभियंता ( श्रेणी-२ ) असे संबोधण्यात येईल. 

नामनिर्देशनाद्वारे पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता परिवीक्षाधीन असेल . 

पदोन्नतीद्वारे किंवा नामनिर्देशनाद्वारे पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस नियमानुसार विभागीय परिक्षा आणि हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा 
अगोदर उत्तीर्ण झाली नसेल अथवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून तिला सूट मिळालेली नसेल तर या संदर्भात प्राधिकरणाने केलेल्या नियमांनुसार तिने 
त्या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल . 

नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने प्राधिकरणाने वेळोवेळी विहीत केलेले, संगणक हाताळणीबाबतचे 
प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल . 


७ . 


९ . 


१० . नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्ती, महाराष्ट्र राज्यातील, प्राधिकरणाच्या कोणत्याही कार्यालयात तिची 
बदली केली जाण्यास पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०१५/ पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


१७ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 18th October 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 

No. Seprani .2012/C.R.215 /GNB . — The following draft of rules regulating the recruitment to 
the post of Junior Engineer in the Engineering services of the Maharashtra Housing and Area 
Development Authority , which the Government of Maharastra proposes to make in exercise of 
powers conferred by clause ( 1 ) of sub - section ( 2 ) of section 184 read with sub -section (5 ) of section 
19 of the Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah . XXVIII of 1977 ), and all 
other powers enabling it in that behalf , is hereby published as required by sub -section ( 3) of 
section 184 of the said Act , for information of all the persons likely to be affected thereby ; and 
notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of 
Maharashtra on or after the 18th day of November 2013 . 


2 . Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary , 
Housing Department , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , from any person with respect to the said draft on or before the aforesaid date , 
will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


No. Seprani.2012 /C.R . 215 /GNB . - In exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of sub 
section ( 2 ) of section 184 read with sub -section (5 ) of section 19 of the Maharashtra Housing and 
Area Development Act, 1976 (Mah . XXVIII of 1977 ) , and all other powers enabling it in that 
behalf, and in supersession of all existing rules, orders or instruments in force , the Government 
of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules regulating recruitment to the post 
of Junior Engineer in the Engineering Services of the Maharashtra Housing and Area 
Development Authority , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Housing and Area Development Authority, 
Junior Engineer in the Engineering Services (Recruitment) Rules , 2013 . 
2. In these rules , unless the context requires otherwise, 

( a ) “ Authority ” means the Maharashtra Housing and Area Development Authority 
established under section 3 of the Maharashtra Housing And Area Development Act , 1976 
(Mah . XXVIII of 1977) ; 

(b ) “ degree” means degree of any statutory University ; 
( c ) "Government” means the Government of Maharashtra . 


3 . Appointment to the post of the Junior Engineer in the Engineering Services of the 
Authority shall be made either, 

(a ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority, subject to fitness from 
amongst the persons holding the post of Technical Assistant/Civil Engineering Assistant : 

(i) in case of the person possessing a certificate in Civil Engineering or possessing 
qualification equivalent thereto from the Industrial Training Institute , possessing not 
less than five years regular service ; and 

(ii) in case of other , possessing twelve year regular service. 


भाग चार ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९ ३६ 


(b ) by nomination from amongst the candidates who , 
(i) unless already in the service of the Authority are not more than 33 

years of age: 
Provided that, the age limit may be relaxed by five years in favour of candidates 
belonging to Scheduled Castes , Scheduled Castes converts to Buddhism , Scheduled 
Tribes , Denotifiied Tribes, Nomadic Tribes , Special Backward Classes and other Back 
ward Classes ; 


(ii ) possesses, 


( 1) a degree in Civil, Electrical, Mechanical or Authomobile Engineering and 
experience for a period of not less than one year gained after acquiring the degree ; 


or 


(2 ) a diploma in Civil Engineering, Civil Electrical, Mechannical or Automo 
bile Engineering of an institute recongnized by the Government and experience for 
a period of not less than two years, gained after acquiring the said diploma, perferably 
in the field of civil Engineering : 

Provided that , the age limit or the period of experience may be relaxed on the 
recommendation of the selecting Authority in favour of a candidate possessing 
exceptional qualifications or experience or both : 

Provided further that, perference may be given to the candidates who 

possesses exceptional qualifications or experience or both . 
4. Notwithstanding anything contained in sub -clause (ii) of clause (b ) of rule 3 , if at any 
stage of selection , the selecting authority is of the opinion that sufficient number of candidates 
having requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for candidates 
belonging to Scheduled Castes , Scheduled Castes converts to Buddhism , Scheduled Tribe, 
Denotified Tribes or Nomadic Tribes or Special Backward Classes, than the selecting authority 
may, in the matter of such selection , relax the requirement in respect of the period of experience 
and select suitable candidates belonging to such castes or tribe to fill up such vacancy , 

5. Appointment to the posts by promotion and nomination shall be made in the following 
ratio, namely : 

( a ) for appointment by promotion , 10 percent from amongst the respective trades of 
Technical Assistant or Civil Engineering Assistant ; 

(6 ) for appointment by nomination 90 percent , out of which 25 percent and 75 percent 
for degree and diploma holders , repectivlely : 

Provided that, if in the opinion of the Authority, the exigencies of service so require, it 
may with the previous approval of the Government, whenever necessary, make appoint 
ment to the post in relaxation of the above ratio, for recruitment by promotion or nomina 
tion . 


6. If a person already working as Junior Engineer and having a diploma, acquires a degree 
in Engineering while in service , then his name shall be deleted from the Junior Engineer 
Diploma holder seniority list and shall be included in the Junior Engineer degree holder s 
seniority list and a period of 3/8 of his total service before acquiring the degree , shall be consid 
ered while including his name in the Junior Engineer degree holder s seniority list , and this 
shall be within the limits of 10 percent, 75 percent. Diploma holders Junior Engineer and accord 
ing to 100 point roster : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ-१, शके १९ ३६ 


१ ९ 


Provided that, a person appointed by nomination as Junior Engineer and having a degree in 
engineering , acquires B.E. or A. M. I.E. degree while in service , then he shall be designated as 
Assistant Engineer (Grade - II). 

7. A person appointed to post by nomination shall be on probation for a period of two years. 

8. A person appointed to the post whether by promotion or nomination shall be required to 
pass the examinations in Hindi and Marathi according to the rules made by the Authority in that 
behalf , unless he has already passed or has been exempted from passing those examinations. 

9. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to possess 
a certificate in computer operation prescribed by the Authority, from time to time. 

10. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be liable for transfar 
anywhere in the office of the Authority, in the State of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashstra , 


P. L. PATHAK , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९३६ 


. 


१४० 


शुक्रवार , ऑक्टोबर १८, २०१३/ आश्विन २६, शके १९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३. 


नोटीस 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ . 

क्रमांक एडीएल. ११०६ / प्र.क्र .४४१ / गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने केलेल्या निवेदनावरून महाराष्ट्र 
शासनास असे आढळून येते की, प्राधिकरणास उक्त अनुसूचीच्या भाग १ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली आपली कामे पार पाडणे किंवा आपल्या 
अधिकाराचा वापर करणेकिंवा प्रकल्प अंमलात आणणे शक्य व्हावे यासाठी उक्त अनूसूचीच्या भाग २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे ) संपादन करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ (१ ९ ७७ चा महा . २८ ) याच्या कलम ४१, पोट- कलम (१ ) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी संपादन करण्याचे प्रस्तावित केले आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४१ , पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाद्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यास जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
भाग २, स्तंभ २ मध्ये त्या त्या नावासमोर नमूद केलेल्या उक्त जमिनीचे जे मालक आहेत ,किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या मते उक्त जमिनीत ज्यांचे 
हितसंबंध आहेत, अशा अनुसूचीच्या भाग दोन, स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींना, भाग दोन, स्तंभ २ व ३ मध्ये नमूद केलेल्या उक्त जमिनी 
संपादन का करण्यात येऊ नयेत याबद्दल ही नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कारणे 
दाखविण्यासाठी, कोणतेही असल्यास, याद्वारे , नोटीस देण्यात येत आहे . 
उक्त प्रस्तावासंबंधी, वर नमूद केलेल्या व्यक्तींपैकी, कोणत्याही व्यक्तींकडून प्रधान सचिव , गृहनिर्माण विभाग, मादाम कामा मार्ग , 

राजगुरु 
चौक, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ किंवा उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन , 
वांद्रे ( पू), मुंबई ४०० ०५१ यांच्याकडे पूर्वोक्त कालावधी संपण्यापूर्वी कोणतेही आक्षेप आल्यास त्यावर शासन विचार करील . 


. 


अनुसूची 


भाग एक 


नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , नाशिक यांची चुंचाळे, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक येथील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , अल्प 
उत्पन्न गट , मध्यम उत्पन्न गट व उच्च उत्पन्न गट यासाठी गृहनिर्माण योजना. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ-१, शके १९ ३६ 


२१ 


. 


भाग दोन 


मौजे चुंचाळे, तालुका नाशिक , जिल्हा नाशिक येथील जमिनी 


अ . क्र . स.क्र . / गट क्र . 


संपादीत करावयाचे 


संबंधित जमीन मालकांची/हितसंबंधीतांची नावे 


अंदाजित क्षेत्र 


( हेक्टरमध्ये ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


१०८/१ 


२.०५२० 


२ . 


१०८/२ 


१.४४८० 


३ . 


११५ 


१.८३ 


सौ . उषाताई सिताराम दाभाडे 
अध्यक्षा, शेवंताबाई दाभाडे विद्या प्रसारक व समाज सुधारक मंडळ , नाशिक . 
( १) श्रीमती मनकनीबाई आकारामजी साळुके 
( २ ) श्री . प्रवीण सोनाराम यानंदे 
( ३ ) श्री . संजय दादाजी ठाकरे 
( ४ ) श्री . संजय दादाजी ठाकरे व सुभाष दामोदर पाटील 
( ५ ) श्री . सुभाष दामोदर पाटील 
( १) श्रीमती विठाबाई वामन बेंडकुळी 
( २) पांडुरंग वामन बेंडकुळी 
( ३ ) रखमा वामन बेंडकुळी 
( ४ ) पोपट वामन बेंडकुळी 
( ५ ) अशोक वामन बेंडकुळी 
( ६ ) सगुणाबाई एकनाथ वाघ 
( ७ ) छबुबाई चंद्रकांत ढामसे 
( ८ ) मंदुबाई कृष्णा लगरे 
(९ ) शांताबाई सुभाष जाधव 
नाशिक पंचवटी पांजरापोळ ट्रस्टी 


४ . 


११६ 


६.०७ 


एकूण 


११.४० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ /पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 18th October 2013 

Notice 
MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 

No. ADL.1106 /CR NO.441 /GNB . — Whereas, on a representation from the Maharashtra Housing 
and Area Development Authority, it appears to the Government of Maharashtra that, in order 
to enable the said Authority to discharge its functions or to exercise its powers or to carry out 
its proposals . Plan and Projects set out in Part I of the Schedule appended hereto, it is necessary 
that the lands specified in Part II thereof (hereinafter referred to as " the said lands" ), should 
be acquired ; 

And Whereas , the Government of Maharashtra , in exercise of the Powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 41 of the Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 (Mah . 
XXVIII of 1977), proposes to acquire the said lands . 

Now , therefore , as required by the proviso to sub -section ( 1) of section 41 of the said Act, notice 
is hereby given to persons mentioned in column (4 ) of the said Part II of the Schedule hereto , 
who are the owners of, or who in the opinion of the Government of Maharashtra , are interested 
in the said lands respectively mentioned in column (2 ) to ( 3 ) of the said Part II against them 
to show cause , if any , within a period of thirty ( 30 ) days from the date of Publication of this notice 
in the Maharashtra Government Gazette, why it should not be acquired . Any objectction which 
may be received by the Principal Secretary to Government, Housing Department , Madam Kama 
Marg, Rajguru Chowk ,Mantralaya , Mumbai 400 032 or the Vice President ,Maharashtra Housing 
& Area Development Authority , Gruhnirman Bhavan , Bandra ( E.), Mumbai 400 051 from any 
of the aforesaid persons with respect to the said proposal before the expiry of the aforesaid 
period shall be considered by the Government . 

Schedule 


PART I 


Construction of tenements for persons belonging to Economical Weaker Section , Low Income 
Group, Middle Income Group and Higher Income Group under Area Development Scheme at 
Chunchale Village in Taluka Nashik of Nashik District. 


PART II 


Lands situated in Chunchale Village in Taluka Nashik of Nashik District. 


Sr.No. 


Namels Owners of the Land/ s and of person 

interested therein 


Survey 
No./Gut. 
No. 
( 2 ) 


Area of Land 

Proposed to be 
required (in Hector ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


1 108/1 


2.0520 


2 


108/2 


1.4480 


Sau . Ushatai Sitaram Dabhade 
President, Shevantabai Dabhade Vidya Prasarak 
& Samaj Sudharak Mandal, Nashik . 
1. Smt. Mankanibai Akaramji Salunke 
2. Shri Pravin Sonaram Yanande 
3. Shri Sanjay Dadaji Thakare 
4. Shri Sanjay Dadaji Thakare & 

Shri Subhash Damodar Patil 
5. Subhash Damodar Patil 


3 


115 


1.83 


1. Smt. Vithabai Waman Bendakoli 
2. Shri Pandurang Waman Bendakoli 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


२३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


3. Smt. Rakhma Waman Bendakoli 
4. Shri. Popat Waman Bendakoli 
5. Shri Ashok Waman Bendakoli 
6. Smt. Sagunabai Eknath Wagh 
7. Smt. Chabubai Chandrakant Dhamase 
8. Smt. Mandubai Krishna Lagare 
9. Smt. Shantabai Subhash Jadhav 


4 


116 


6.07 


Nashik Panchavati Panjrapole Trusty 


Total 


11.40 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P.L.PATHAK, 


Joint Secretary to Government. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९३६ 


. 


१४१ 


शनिवार , ऑक्टोबर १ ९, २०१३ / आश्विन २७, शके १ ९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१३ 


- 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम. 


क्रमांक खाक्षेस . २००८/ प्र.क्र . ७९/ एल.बी .२/ रस्ते-९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्यावतीने सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई आणि मेसर्स कल्याण- केटी टोल प्रा.लि.,ज्यांचेनोंदणीकृत कार्यालय-विद्या दिप, १५/३, मनोरमार्गज, इंदौर , मध्य प्रदेश ४५२ ००१, 
भारत येथे आहे, यांचेमध्ये “ डी.बी.एफ.ओ.टी. " या तत्त्वावर नांदेड- नरसी रस्त्याचे ( प्र.रा.मा.क्र .६) कि . मी. २६४/००० ते ३०७/००० या 
लांबीमध्ये चौपदीकरण आणि नरसी - देगलूर रस्ता ते जिल्हा हद्द कि.मी. ३०७/००० ते ३४१/७०० या लांबीमध्ये दुपदरीकरण ( यापुढे “ सदर रस्ता 
म्हणून संबोधण्यात येईल) या प्रकल्पाचा करारनामा दिनांक १६ जून २०११ रोजी साक्षांकित करण्यात आलेला आहे 

आणि , ज्याअर्थी, सदर करानाम्यानुसार सदर रस्त्याचेबांधकाम, वापर व देखभाल दुरुस्तीकरिता उद्योजकास २५ वर्षे इतका सवलत 
कालावधी, २ वर्षाचा बांधकाम कालावधीसह उद्योजकास दिनांक ३ नोव्हेंबर २०११ या प्रकल्प सुरू होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात आलेला 


-- 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनातर्फे शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. खाक्षेस-२००८/ प्र.क्र .७९/ एल.बी.-२/ रस्ते -९, 
दिनांक ३ जून २०१३ अन्वये सदर अधिसूचने सोबतच्या, रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व अनुसुचीच्या स्तंभ क्र -२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारांच्या 
मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर दिनांक ४ जून २०१३ ते ३ सप्टेंबर २०१३ या कालावधीकरिता तसेच शासन 
अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.खाक्षेस-२००८ / प्र.क्र . ७९ / एल.बी.-२/ रस्ते-९, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ अन्वये दिनांक ४ सप्टेंबर 
२०१३ ते ३ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीकरिता पथकर आकारण्यात आला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास मूळ मंजूर कि.मी. ३३३/००० येथील पथकर नाक्याऐवजी कि.मी. ३३१/४०० या ठिकाणी पथकर नाका 
स्थलांतरणामुळे कि . मी . ३३१/४०० येथे दुसरा पथकर नाका उभारणे सोईचे आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ-१, शके १९ ३६ 


२५ 


. 


आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की, सदर रस्त्याचे बांधकाम, वापर आणि देखभाल दुरुस्ती ही जनतेलादिलेली 
विशेष सेवा आहे, आणि त्यामुळे सदर रस्त्यावर कि.मी. २८७/४०० ( बरबडा) येथे आणि कि.मी. ३३१/४०० येथे पथकर स्थानक उभारुन पथकर 
आकरणे व वसुली करणे महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे. 

महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, (१९ ५८ चा ६५) याच्या कलम-२० ची पोट कलमे (१- अ), ( १-ब), (१- क ), (१- ड ) आणि (१- इ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून आणि यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेली पथकर 
अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क. खाक्षेस-२००८ /प्र.क्र .७ ९/ एल.बी.२/ रस्ते -९, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ अधिक्रमित करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ डी.बी.एफ.ओ.टी. " या योजनेतून कल्याण केटी टोल प्रायव्हेट लिमिटेड, इंदौर , 
यांनी स्वखर्चाने नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड ते नरसी किलोमीटर २६४/०० ते ३०७/०० चे चौपदीकरण व नरसी ते देगलूर राज्यसीमा किलोमीटर 
३०७/०० ते ३४१/७०० बांधलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या 
वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या , अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक १६ 

ऑक्टोबर २०१३ पासून दिनांक १५ एप्रिल २०१४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी नांदेड नरसी या रस्त्यावरील किलोमीटर २८७/४०० ( बरबडा ) व 
किलोमीटर ३३१/४०० येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली स्थानकावर पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


वाहनांचा प्रकार 


पथकराचे प्रती फेरीचे दर रुपय 

१६ ऑक्टोबर २०१३ 


ते 


१५ एप्रिल २०१४ 


पथकर नाही 


३०.०० 


५५.०० 


१. वाहन चालक वगळून तीन आसनी प्रवासी रिक्षा, रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर, 
२. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ (१९ ८८ चा ५९ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने, 
( अ ) कार , जीप, टाटा सुमो, कमांडर , ट्रॅक्स, वाहन चालक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा, व 

इतर तत्सम ( चालक वगळून १२ पर्यंत प्रवासी क्षमता असलेली) वाहने 
( ब ) मिनीबस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त पण २० प्रवासी क्षमते पर्यंत ) 

आणि क्र . ३, ४ व ५ येथे नमूद केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने. 
ट्रक ( दोन आसांचे) बस . 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेले ट्रक 
वगळून ३ आसांची अवजड वाहने . 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे आणि अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये मनूद 
केलेली वाहने वगळून ३ पेक्षा अधिक आसांची वाहने . उदा. ट्रक -ट्रेलर , इत्यादी. 


३ . 


११०.०० 
१८०.०० 


२७०.०० 


( १) वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पधकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क मे. 

कल्याण- केटी टोल प्रायव्हेट लिमिटेड, इंदौर यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 
( २) खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 

( १) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अतिमहत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची 


वाहने 


( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 

असलेली वाहने 
( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य ; 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने ; 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने 


भाग चार ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ-१, 


शके १ ९ ३६ 


. 


( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने ; 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने 
( ८ ) रुग्णवाहिका 
( ९ ) शववाहिका ; 
( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 

( ३ ) पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वाना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा . तसेच वाहन धारकास प्रत्येक वेळी पथकर 
शुल्क वसुलीची संगणकिकृत पावती देण्यात यावी. 

( ४) पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्यात यावा, 


टिप. 


पथकराच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल, 
( १) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्याकिंमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल , 
( २ ) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्याकिंमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल, 
( ३) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट 

व अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या 

रात्री १२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 
( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 
( ५) पथकर स्थानकापासून ५ कि.मी. त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या १० पट मासिक पासची तरतूद (वरील 

वाहन प्रकार अ.क्र . ३, ४ व ५ वगळून ) करण्यात यावी. ( ही सवलत फक्त स्वतःच्या मालकी वाहनांकरिता राहील ) सदर . 
सवलतीसाठी स्थानिक रहिवाशांची वाहने ठरविताना खालीलप्रमाणे निकष लावण्यात यावेत . 
( अ) सदर वाहनांची नोंदणी त्या परिसरात केलेली असावी, 
( ब) सदर वाहन त्या परिसरात नोंदणी केलेले नसल्यास ज्या व्यक्तीच्या नावाने वाहन आहे तो त्या परिसरातील रहिवाशी 

असल्याबाबत रेशन कार्डाचा किंवा अन्य पुरावा देणे आवश्यक राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ-१, शके १९ ३६ 


२७ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 15th October, 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 

No. PSP . 2008 / CR - 79 / L . B. 2 /Road - 9. - Whereas the Governor of Maharashtra through 
Secretary , Public Works Department, Mantralaya , Mumbai and M /s. Kalyan Keti Toll Private 
Limited , having its registered office “ Vidya Deep , 15/3, Manoramaganj, Indore (M.P.) 452 001 , 
India " have entered into Concession Agreement on the 16th June 2011, including all the 
subsequents agreements entered between them , for construction , operation and maintenance of 
four lanning of Nanded -Narsi Road (Major State Highway No. 6 ) in Kilometers 264/00 to 307/00 
and two lanning of Narsi-Degloor Road upto the State Border , in Kilometers 307/00 to 241/700 
(hereinafter referred to as " the said road ”), under the Design , Built, Finance, Operate and Transfer 
(DBFOT) Scheme by M /s. Kalyan Keti Toll Private Limited , Indore; 

And whereas, as per the said agreement the concession period of 25 years has been granted 
to the consessionaire to construct, operate and maintain the said road from the date of 
commencement of the work , i.e. on the 3rd November 2011 , which includes the period of 
construction of two years ; 

And whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification , Public Works 
Department,No. PSP.2008 /CR - 79 /LB -2/Road - 9, dated the 3rd June 2013 , has levied the toll on the 
classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the schedule appended thereto and on the 
trailers drawn by such motor vehicles , passing over the said road with effect from the 4th June 
2013 to the 3rd September 2013 and by Government Notification , Public Works Department, 
No. PSP . 2008 /CR -79/LB- 2/Road -9, dated the 3rd September 2013 with effect from the 4th September 
2013 to the 3rd September 2014 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expendient to collect the toll at 
the second toll collection centre at Kilometer 331/400 due to shifting of the approved toll collection 
centre from Kilometers 333/000 to Kilometer 331400 ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the construction , 
operation and maintenance of the said road is special service to the public and , therefore, considers 
it expedient to levy and collect the toll on the said road at the toll collection centres constructed 
at Kilometer 287/400 (Barbada ) and at Kilometer 331/400; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), (1 - B ), 
( 1- C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ) and 
in supersession of the Government Notification , Public Works Department, No.PSP . 2008/(CR -79/ 
LB- 2/Road -9 , dated the 3rd September 2013 , the Government of Maharashtra hereby declares 
that the toll shall be levied on the classes of motor vehicles specified in column ( 2) of the Schedule 
appended hereto and on the trailers drawn by such motor vehicles, passing over the said road 
constructed under Design , Built , Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Scheme by Messers 
Kalyan Keti Toll Private Limited , Indore, at their expenses , at the toll collection centres 
constructed at Kilometer 287/400 (Barbada ) and at Kilometer 331/400 on the said road for the 
period commencing from the 16th October 2013 and ending on 15th April 2014. 


भाग चार ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९३६ 


Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Serial 
No. 


Rate of toll per trip 

(in rupees ) 
16th October 2013 


to 


15th April 2014 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Scooter, Motor Cycle, Moped or any other two wheeler, Tractor Nil 
and Tractor with unladen trolley . Auto -Rickshaw permitted to 

carry three passengers excluding driver. 
2 Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 

(59 of 1988 ) , 
( a ) Car , Jeep such as Tata Sumo, Trax , Commander and any 30.00 
other similar vehicles having carrage capacity upto Twelve 
passengers, excluding driver and Six Seater Rickshaw ( Tum Tum ); 
(b ) Mini Bus or any other similar vehicles (having carriage 

55.00 
capacity of more than twelve and upto twenty passengers , 
excluding driver and goods carriage vehicles except vehicles 

included in entries at Serial numbers 3, 4 and 5. 
3 Trucks (two axles ), Buses . 

110.00 
4 Heavy goods vehicles and heavy passenger Motor Vehicle defined 
180.00 

in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), such as three axle 

except vehicles covered by the entry at Serial number 3 above . 
5 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as 270.00 

defined in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), Such as 
Truck - Trailer combination , multi- axle vehicles having more than 
three axles and except vehicles covered by the entry at Serial 

numbers 3 and 4 above. 
1. For the purpose of this notification , M /s. Kalyan Keti Toll Private Limited , Indore is 

authorized to collect and retain the amount of toll at the toll collection centres 
constructed at Kilometer 287/400 (Barbada ) and at Kilometer 331/400 on above mentioned 

road . 
2. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 
(O VVIP vehicles carrying President of India , Vice -President of India , Governor of States, 

Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles ; 
(ii ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly 

and Maharashtra Legislative Council ; 
(iii) Vehicles carrying Ex -Members of Maharashtra Legislative Assembly, Maharashtra 

Legislative Council and Parliament ; 
( iv ) State and Central Government vehicles ; 

(u ) Defence vehicles ; 
(vi) Police Department vehicles ; 
(vii ) Post and Telegraph Department vehicles ; 
(vii) Ambulances ; 
( ix ) Hearses : 
(1 ) Fire fighting vehicles, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ-१, शके १९ ३६ 


२ ९ 


3. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people 
in the vicinity of the toll collection centre. A computerised toll receipt shall be passed on each 
and every occasion of recovery of woll. 

4. Electronic Display Board shall be installed in vicinity of toll Collection Centre, 
Note . - Concessions in rates of toll fee are as given below , namely : 
(i) 10 per cent. rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in 

advance. 
( ii) 20 per cent. rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons 

in advance. 
( 11 ) For frequently travelling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times 

of their respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass will be 

valid upto 12.00 hours at midnight for the day of issuing the pass . 
(iv) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates. 
(u ) The monthly pass concession shall be given to the local vehicles (except for types of 

vehicles mentioned in Serial numbers 3, 4 and 5 of the Schedule above , within the 
radius of 5.00 Kilometers from the toll collection centre and shall be charged 10 times 
of single journey rate subject to the following conditions (This concession will be for 
valid only for own vehicles ). For local vehicles , norms given below should be adopted , - 

(a ) the vehicle shall be registered within that area ; 
(b ) if it is not so , than , the owner shall give the proof of residence by producing 

ration card or any other proof of residence . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९३६ 


. 


१४२ 


सोमवार , ऑक्टोबर २१ २०१३ / आश्विन २ ९ , शके १ ९ ३५ 


आदिवासी विकास विभाग 
विस्तार भवन , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 

दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१३ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जनजाती आर्थिक स्थिती ( सुधारणे ) अधिनियम, १ ९ ७६. 

क्रमांक आविम-१०१३/ प्र . क्र . १७५ / का . ३. - महाराष्ट्र आदिवासी जनजाती आर्थिक स्थिती ( सुधारणे ) अधिनियम , १९ ७६ (१ ९ ७७ चा 
महा. ५ ) च्या कलम ५ पोट कलम (१) च्या खंड ( अ) अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये आणि या बाबतीत यापूर्वी निर्गमित केलेल्या सर्व 
अधिसूचना रद्द करून उपरोल्लेखित कलम ५ च्या पोट कलम (१) च्या प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र शासन याव्दारे या अधिसूचनेच्या अनुसूची स्तंभ ( २ ) 
मध्ये दर्शविलेल्या तालुक्यांसाठी अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये दर्शविलेले कृषी उपज निर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


तालुका (निर्देशित आदिवासी क्षेत्र ) 


कृषी उपज 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


तालुका डहाणू, जिल्हा ठाणे 


(१ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


... 


( २ ) नागली 


( ३ ) वरई 


( ४ ) तूर 


( ५ ) उडीद 
( ६ ) खुरासणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२ 


तालुका तलासरी , जिल्हा ठाणे 


(१ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 
( २ ) नागली 
( ३ ) वरई 


( ४ ) तूर 


३ 


तालुका जव्हार , जिल्हा ठाणे 


( ५ ) उडीद 
( ६ ) खुरासणी 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 
( २ ) नागली 
( ३ ) वरई 


( ४ ) तूर 


४ 


तालुका मोखाडा, जिल्हा ठाणे 


... 


( ५ ) उडीद 
( ६ ) खुरासणी 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 
( २ ) नागली 
( ३ ) वरई 


( ४ ) तूर 


५ 


तालुका विक्रमगड , जिल्हा ठाणे 


( ५ ) उडीद 
( ६ ) खुरासणी 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 
( २ ) नागली 
( ३ ) वरई 


( ४ ) तूर 


६ 


तालुका कर्जत , जिल्हा रायगड 


( ५ ) उडीद 
( ६ ) खुरासणी 
( १ ) नागली 
( २ ) वरई 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 
( २ ) नागली 
( ३ ) वरई 


७ 


तालुका पेठ , जिल्हा नाशिक 


( ४ ) तूर 


( ५ ) उडीद 
( ६ ) खुरासणी 
( ७ ) भुईमूग 
( ८ ) सोयाबीन 
(९ ) कुळीथ 
( १० ) हरभरा 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९ ३६ 


. 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


८ 


तालुका सुरगणा, जिल्हा नाशिक 


... 


( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहिता ) 


( २ ) नागली 


( ३ ) वरई 


( ४ ) तूर 


( ५ ) उडीद 
( ६ ) खुरासणी 
( ७ ) भुईमूग 
( ८ ) सोयाबीन 
(९ ) कुळीथ 
( १० ) हरभरा 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 
( २ ) नागली 
( ३ ) वरई 


तालुका त्रंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक 


... 


( ४ ) तूर 


( ५ ) उडीद 
( ६ ) खुरासणी 
( ७ ) भुईमूग 
( ८ ) सोयाबीन 


( ९ ) गहू 


( १० ) हरभरा 
( ११) कुळीथ 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


१० 


तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 


( २ ) तूर 


( ३ ) उडीद 
( ४ ) खुरासणी 
( ५ ) तीळ 


( ६ ) गहू 
( ७ ) हरभरा 
( ८ ) चवळी 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


११ 


तालुका तळोदा, जिल्हा नंदुरबार 


( २ ) तूर 


( ३ ) उडीद 


( ४ ) मूग 


( ५ ) ज्वारी 


( ६ ) गहू 


( ७ ) हरभरा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


३३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१२ 


तालुका अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार 


( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


( २ ) तूर 


( ३ ) उडीद 
( ४ ) चवळी 
( ५ ) ज्वारी 


( ६ ) हरभरा 


( ७ ) खुरासणी 
( ८ ) तीळ 


१३ 


तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती 


... 


( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


( २ ) तूर 


( ३ ) उडीद 
( ४ ) तीळ 


( ५ ) गहू 


( ६ ) हरभरा 


( ७ ) सोयाबीन 


( ८ ) भुईमूग 
(१ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


१४ 


तालुका धारणी , जिल्हा अमरावती 


... 


( २ ) तूर 


( ३ ) उडीद 


( ४ ) तीळ 


( ५ ) गहू 


( ६ ) हरभरा 


( ७ ) सोयाबीन 


( ८ ) भुईमूग 
( १ ) भुईमूग 


१५ 


तालुका किनवट , जिल्हा नांदेड 


( २ ) तूर 


( ३ ) उडीद 


( ४ ) तीळ 


( ५ ) गहू 


( ६ ) ज्वारी 


( ७ ) हरभरा 


( ८ ) मूग 


( ९ ) 


सुर्यफुल 


भाग चार ब -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९ ३६ 


. 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


१६ 


तालुका माहूर , जिल्हा नांदेड 


(१ ) भुईमूग 


... 


( २ ) तूर 


( ३ ) उडीद 
( ४ ) तीळ 


( ५ ) गहू 


( ६ ) ज्वारी 


( ७ ) हरभरा 


( ८ ) मूग 
( ९ ) सुर्यफुल 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


१७ 


तालुका गोंडपिंप्री , जिल्हा चंद्रपूर 


( २ ) तूर 


( ३ ) उडीद 
( ४ ) तीळ 


( ५ ) सोयाबीन 


( ६ ) जवस 


( ७ ) मूग 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


१८ 


तालुका सिरोंचा , जिल्हा गडचिरोली 


... 


( २ ) तीळ 


१ ९ 


तालुका अहेरी , जिल्हा गडचिरोली 


( ३ ) ज्वारी 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 
( २ ) तीळ 
( ३ ) ज्वारी 


२० 


तालुका एटापल्ली, जिल्हा गडचिरोली 


... 


( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


( २ ) तीळ 


( ३ ) ज्वारी 


२१ 


तालुका भामरागड , जिल्हा गडचिरोली 


( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


( २ ) तीळ 


( ३ ) ज्वारी 


२२ 


तालुका मुलचेरा , जिल्हा गडचिरोली 


( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


( २ ) तीळ 


( ३ ) ज्वारी 


( ४ ) गहू 


( ५ ) जवस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


३५ 


. 


अनुसूची - समाप्त 


( २ ) 


( ३ ) 


२३ 


तालुका गडचिरोली, जिल्हा गडचिरोली 


( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


... 


( २ ) गहू 


( ३ ) 


जवस 


२४ 


तालुका धानोरा, जिल्हा गडचिरोली 


( १ ) 


भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


( २ ) गहू 


( ३ ) 


जवस 


२५ 


तालुका कोरची, जिल्हा गडचिरोली 


( १ ) 


भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


( २ ) गहू 


२६ 


तालुका आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली 


... 


( ३ ) जवस 
( ४ ) ज्वारी 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 
( २ ) गहू 
( ३ ) जवस 
( १ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


२७ 


तालुका कुरखेडा, जिल्हा गडचिरोली 


... 


( २ ) गहू 


( ३ ) जवस 
( ४ ) ज्वारी 
(१ ) भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


२८ 


तालुका वडसा, जिल्हा गडचिरोली 


( २ ) गहू 


( ३ ) 


जवस 


( ४ ) ज्वारी 


२ ९ 


तालुका चार्मोशी, जिल्हा गडचिरोली 


( १ ) 


भात ( टरफलासहित व टरफल रहित ) 


( २ ) गहू 


( ३ ) 


जवस 


( ४ ) ज्वारी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चं . ज . देशपांडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९ ३६ 


TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032 , 

dated the 19th October 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA TRIBAL ECONOMIC CONDITION ( IMPROVEMENT) ACT , 1976 . 


No. TDC.1013/C.R.175 /D.3 -- In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section 
( 1) of section 5 of the Maharashtra Tribal Economic Condition (Improvement ) Act, 1976 (Mah . V of 
1977 ) and in supersession of all earlier notification issued in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby specifies the agricultural produce mentioned in column ( 3) of the schedule 
appended hereto in respect of the Tribal areas in the talukas respectively mentioned against it in 
column (2 ) of the schedule , for the purposes of sub -section ( 1) of the said section 5 . 


Schedule 


Serial 


Talukas (Specified Tribal Area ) 


Agricultural Produce 


No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Dahanu Taluka of Thane District. 


( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Nagali 
( 3 ) Varai 
( 4 ) Tur 


(5 ) Udid 


2 


Talasari Taluka of Thane District. 


(6 ) Nigerseed 
( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Nagali 
( 3 ) Varai 


( 4 ) Tur 


3 


Jawhar Taluka of Thane District . 


( 5 ) Udid 
(6 ) Nigerseed 
( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Nagali 
( 3 ) Varai 
( 4 ) Tur 
(5 ) Udid 
(6 ) Nigerseed 
( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Nagali 
( 3 ) Varai 
( 4 ) Tur 
(5 ) Udid 
(6 ) Nigerseed 
( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 


4 


Mokhada Taluka of Thane District . 


UT 


Vikramgad Taluka of Thane District . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ -१, 


शके १ ९ ३६ 


३७ 


Schedule — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 2 ) Nagali 
( 3 ) Varai 
( 4 ) Tur 
( 5 ) Udid 
(6 ) Nigerseed 
( 1 ) Nagali 
( 2 ) Varai 


6 


Karjat Taluka of Raigad District . 


7 


Peth Taluka of Nashik District . 


( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Nagali 
( 3 ) Varai 


( 4 ) Tur 


(5 ) Udid 
(6 ) Nigerseed 
(7 ) Groundnut 
(8 ) Soyabeen 
( 9 ) Kulith 


( 10 ) Wheat 


( 11) Gram 


8 


Surgana Taluka of Nashik District . 


( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Nagali 
( 3 ) Varai 
( 4 ) Tur 


( 5 ) Udid 


(6 ) Nigerseed 
( 7 ) Groundnut 
(8 ) Soyabeen 
( 9 ) Wheat 


( 10 ) Gram 


9 


Trambakeshwar Taluka of Nashik 


District . 


( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Nagali 
( 3 ) Varai 


( 4 ) Tur 


(5 ) Udid 
(6 ) Nigerseed 
( 7 ) Groundnut 


(8 ) Soyabeen 
( 9 ) Wheat 
( 10 ) Gram 


भाग चार ब -६ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९ ३६ 


Schedule - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


10 


Akkalkuwa Taluka of Nandurbar 


District . 


( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Tur 
( 3 ) Udid 
(4 ) Nigerseed 
(5 ) Seasamum 
(6 ) Wheat 
( 7 ) Gram 
( 8 ) Chawali 


11 


Taloda Taluka of Nandurbar District. 


( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Tur 
( 3 ) Udid 


( 4 ) Mug 
(5 ) Jowar 


(6 ) Wheat 
( 7 ) Gram 


12 


Akrani Taluka of Nandurbar District . 


( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Tur 


( 3 ) Udid 


(4 ) Chawali 
(5 ) Jowar 


( 6 ) Gram 


(7 ) Nigerseed 
(8 ) Seasamum 


13 


Chikhaldara Taluka of Amrawati 


District. 


( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Tur 
( 3 ) Udid 


( 4 ) Seasamum 


( 5 ) Wheat 


(6 ) Gram 


( 7 ) Soyabeen 
( 8 ) Groundnut 


14 


Dharani Taluka of Amrawati District . ( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 

( 2 ) Tur 


( 3 ) Udid 


( 4 ) Seasamum 
( 5 ) Wheat 
(6 ) Gram 
( 7 ) Soyabeen 
( 8 ) Groundnut 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


३ ९ 


Schedule - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


15 


Kinvat Taluka of Nanded District . 


( 1 ) Groundnut 
( 2 ) Tur 
( 3 ) Udid 
( 4 ) Seasamum 
(5 ) Wheat 
(6 ) Jowar 
( 7 ) Gram 


( 8 ) Mug 
( 9 ) Sunflower 


16 


Mahur Taluka of Nanded District. 


( 1 ) Groundnut 


( 2 ) Tur 


( 3 ) Udid 
( 4 ) Seasamum 
( 5 ) Wheat 
(6 ) Gram 
( 7 ) Mug 
( 8 ) Sunflower 
( 9 ) Jowar 


17 


Gondpimpri Taluka of Chandrapur ( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 
District . 

( 2 ) Tur 
( 3 ) Udid 
( 4 ) Seasamum 
(5 ) Soyabeen 
( 6 ) Linseed 

( 7 ) Mug 
Sironcha Taluka of Gadchiroli District. ( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 

( 2 ) Seasamum 
( 3 ) Jowar 


18 


19 


Aheir Taluka of Gadchiroli District . 


( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Seasamum 
( 3 ) Jowar 


20 


Ettapalli Taluka of Gadchiroli District. ( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 

( 2 ) Seasamum 
( 3 ) Jowar 


21 Bhamragad Taluka of 

Gadchiroli District . 


( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Seasamum 
( 3 ) Jowar 


22 Mulchere Taluka of 

Gadchiroli District . 


( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Seasamum 


( 3 ) Jowar 


भाग चार ब -६ अ 


ro 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


Schedule Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


23 


Gadchiroli 
Taluka of Gadchiroli District . 


( 4 ) Wheat 
(5 ) Linseed 
( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Wheat 
( 3 ) Linseed 


24 Dhanora Taluka of Gadchiroli District. ( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 

( 2 ) Wheat 
( 3 ) Linseed 


25 Korchi Taluka of Gadchiroli District . 


( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Wheat 
( 3 ) Linseed 
( 4 ) Jowar 


26 Armori Taluka of Gadchiroli District . 


( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Wheat 
( 3 ) Linseed 
( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 


27 Kurkheda 


Taluka of Gadchiroli District . 


( 2 ) Wheat 


( 3 ) Linseed 
( 4 ) Jowar 


28 Wadasa (Desaiganj) 

Taluka of Gadchiroli District . 


( 1 ) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Wheat 
( 3 ) Linseed 
(4 ) Jowar 


29 


Charmoshi 
Taluka of Gadchiroli District . 


( 1) Paddy (Husked and Unhusked ) 
( 2 ) Wheat 
( 3 ) Linseed 
( 4 ) Jowar 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


C. J. DESHPANDE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०१५/ पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


४१ 


१४३ 


सोमवार, ऑक्टोबर २१, २०१३ / आश्विन २९ , शके १ ९ ३५ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 11th October 2013 


NOTIFICATION 


BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE ) 
ACT, 1996 . 


No. Emarat 2013 /CR 104 /Lab - 7 ( A ).— In exercise of the powers conferred by section 62 read 
with sub- section ( 1) of section 22 of the Building and Other Construction Workers ( Regulation of 
Employment and Conditions of Service ) Act , 1996 (27 of 1996 ), the Government of Maharashtra , 
after consultation with the Expert Committee constituted under section 5 of the said Act , hereby 
makes the following rules to amend the Maharashtra Building and Other Construction Workers 
(Regulation of Employment and Conditions of Service ) Rules , 2007 , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Building and Other Construction Workers 
(Regulation of Employment and Conditions of Service ) ( Amendment ) Rules , 2013. 

2 . For rule 45 of theMaharashtra Building and Other Construction Workers ( Regulation of 
Employment and Conditions of Service ) Rules , 2007 , the following rule shall be substituted , 
namely : 

“ 45. Functions of the Board .— ( 1) The Board may, by resolution , subject to the availability 
of Funds, provide the financial assistance to the beneficiary for the following purposes to such 
extent, as it deems fit, namely : 

(i) The following financial assistance for the education of children of the beneficiaries, 
namely : 

(a ) for education of two female children studying in I to X Std . in the Government 
recognized schools, for every educational year ; 

(6 ) for two children securing minimum 50 % or more marks in X and XII standard 
examination ; 

(c ) for two children studying in I, II and III year of graduation , towards admission 
fees, purchase of books and educational material, for every educational year ; 

(d ) for two children studying for medical and engineering courses in the Government 
recognized Medical and Engineering Colleges and Institutes respectively , for every 
educational year ; 

(e ) for two children studying from XII standard upto graduation as an 
encouragement, for every educational year . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९ ३६ 


(ii ) Subject to the terms and conditions as may be determined by the State Government, 
the medical expenses such as expenses for medical treatment , medication , hospitalization , 
surgery charges , doctor s fees, follow - up treatment, etc. , incurred by the beneficiary , his spouse , 
his children below the age of 18 years and dependent parents, for the treatment of major ailments 
like heart disease, paralysis, tuberculosis, cancer, etc. and for such other ailments declared as 
major ailments by the State Government, from time to time. 

(2 ) The Board may , by resolution , subject to the availability of Funds, also make the provisions 
for the following other welfare measures and facilities under clause (h ) of sub - section ( 1) of section 
22 of the said Act, to such extent , as it may deem fit , namely : 

(a ) premium under JanashreeBimaYojana of LIC of India payable for every beneficiary ; 

(6 ) a financial assistance for natural delivery and delivery by caesarean operation to 
the wife of the beneficiary ; 

(c ) a Family Welfare financial assistance to the only female child , where the beneficiary s 
husband or wife has undergone family planning operation after giving birth to only female 
child ; 

( d ) a financial assistance to the beneficiary who has suffered 75 % or more permanent 
disability due to accident while in service ; 

( e) an immediate funeral financial assistance to the nominee of the deceased beneficiary ; 


(f) per month financial assistance for a period of five years to the widow or widower of 
the beneficiary who died during the course of employment; 

(g ) one time financial assistance to the legal heir of the deceased beneficiary who died 
during the course of employment; 

(h ) supply of articles of daily needs, to the beneficiary; 

(i) travel allowance to the beneficiary and his familymembers , viz . spouse and two children 
below the age of eighteen years, to the extent of 1,000 kilometers by the Maharashtra State 
Road Transport Corporation (M.S.R.T.C.) bus , once in a year ; 

( 1) grant for meeting expenses of the first registered marriage of beneficiary ; 
(k ) skill up- gradation training for beneficiary with stipend ; 

(1) establishment of training academy in the State , for the beneficiaries as per the 
directions of the State Government issued in this behalf , from time to time; and 

( m ) per year contribution of Rs.1,000 /- to New Pension Scheme (NPS ) account opened by 
the beneficiary under the Swavlamban Pension Scheme of the Government of India . ". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND KUMAR , 
Principal Secretary (Labour) to Government 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५-२१, २०१५/ पौष २५ माघ -१, शके १९ ३६ 


४३ 


. 


१४४ 


मंगळवार, ऑक्टोबर २२, २०१३ / आश्विन ३०, शके १९ ३५ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१३ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम , १९ ८७. 


क्रमांक एलटीए .१०१३ / प्र. क्र . ९ ६ / कराधान -२. - महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम , १ ९ ८७ ( १९८७ चा महा. ४१ ) च्या कलम २२ च्या 
उप कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे शासन अधिसूचना, वित्त विभाग , क्र . एलटीए. २००७ / 
प्र.क्र . २५ /कराधान -२ , दिनांक ८ मे २००७ मध्ये खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच ; 


, 


( १) नोंद ११७ नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 


“ ११८. रिपब्लिक ऑफ सिंगापूर . ”; 


( २ ) स्तंभ ( ३ ) मध्ये , सध्या अस्तित्वात असलेली अट ही अट क्र . ( १) अशी क्रमित करण्यात येत आहे आणि अशा क्रमित 


केलेल्या अट क्र . (१ ) नंतर खालील अट दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 


( २) रिपब्लिक ऑफ सिंगापूर बाबत डिप्लोमॅटना त्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी ऐषारामाचा उपभोग घेतला असल्यास , अशी 
कर सवलत उपलब्ध असणार नाही . ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडिया , 


शासनाचे उप सचिव . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ माघ -१, शके १ ९३६ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 22nd October 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA TAX ON LUXURIES ACT , 1987 . 

No. LTA . 1013 /CR 96 / Taxation -2. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 22 of the Maharashtra Tax on Luxuries Act, 1987 (Mah . XLI of 1987 ), the Government of 
Maharashtra hereby amends the Government Notification , Finance Department, No. LTA . 2007 / 
CR -25 /Taxation - 2, dated the 8th May 2007 , as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said Notification , 


( 1) After entry 117, the following entry shall be added , namely : 


“ 118. Republic of Singapore . ” ; 


( 2 ) in column ( 3 ), the existing condition shall be re - numbered as condition ( 1) thereof ; 
and after condition (1 ) as so re- numbered , the following condition shall be added , namely : 

(2 ) In case of Republic of Singapore, the tax exemption shall not be available in 
respect of the luxuries , availed for the personal use of diplomats .” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


O. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


